वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग-एक, अनुक्रमांक-१ ते ३ नुसार 
सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द व अधिनस्त 
कार्यालयातील “प्रशासकीय विभाग प्रमुख, विभाग 
प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय 
प्रमुख” यांची अद्ययावत यादी तयार करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः संकीर्ण-३५१७/प्र.क्र.१४७/१९-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख : ०६ ऑगस्ट, २०१८ 


शासन शुद्धीपत्र: 


वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-एक, अनुक्रमांक-१ ते ३ 


मधील तरतुदीनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व या विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांतील 


“प्रशासकीय विभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख” यांची 


अद्ययावत यादी शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-संकीर्ण-३५१७/प्र.क्र.१४७/१९अ, 


दिनांक १७ मार्च २०१८ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. आता विभागातील कार्यासन-२८ ( सैनिक कल्याण कार्यालय ) या प्रशासकीय कार्यासनाच्या 


क्रमांक-संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१२९/२८, दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ च्या पत्रान्वये दिलेल्या माहितीच्या 


आधारे दिनांक १७ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयातील प्रपत्र-३ मधील प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखांच्या 


यादीतील अ.क्र.३ मधील संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे आणि संचालक, सैनिकी सेवा पूर्व 


शिक्षण संस्था, औरंगाबाद हे विभाग प्रमुख असल्याने, यादीतील अ.क्र.३ वगळण्यात येत आहे. यामुळे 


सदरहू शासन निर्णयातील प्रपत्र-२ मधील विभाग प्रमुखांच्या यादीमध्ये अ.क्र.१३ नंतर Testes विभाग 


प्रमुखांचा समावेडा करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम प्रशासकीय विभागाचे / कार्यालयाचे नांव विभाग प्रमुख घोषित केल्याचा आदेशा क्रमांक 
Ea 2 3 =e ees S| 
१४ | संचालक सैनिक कल्याण विभाग, १) शा.नि., ग.वि. क्र.एसडीआयआय/३२९, 
पुणे दि.२४.०७.१९५० 
२) शा.नि., क्र.डीएसबी-११७७/३१०८/एक्सएक्सए, 
दि.२२.०९.१९७७ 
संचालक सैनिकी सेवा पूर्व शिक्षण संस्था, शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.एसपीआय-०८५/१३४१/सीआर- 


औरंगाबाद १६९/८५/२८, दि.२१.१०.१९८५ 


शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः संकीर्ण-३५१७/प्र.क्र.१४७/१९अ 


३. तसेच दिनांक १७ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयातील प्रपत्र-४ मधील कार्यालय प्रमुखांच्या 


यादीमधील अ.क्र.४ येथील सैनिक कल्याण विभाग, पुणे कार्यालयातील उपसंचालक (पुनर्वसन) व 


उपसंचालक (सैनिकीकरण) ही २ पदनामे यादीमधून वगळण्यात येत आहे. अ.क्र.४ मधील पुणे येथील 


सैनिक कल्याण विभागातील केवळ उपसंचालक (प्रशासन) हे पदनाम कायम राहिल व त्यात खालील 


प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम यालयाचे नांव कार्यालय प्रमुख घोषित केल्याचा आदेश क्रमांक 
er 2 3 eee Ce ee 
४ | उपसंचालक (प्रशासन) सैनिक कल्याण विभाग, १ शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.एसएसबी-१०८३/३३२०/ 
पुणे सीआर-७०/८४/२८ दि.१९.०७.१९८४ 
२) शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१२९/ 
२८, दि.०१.०८.२०१८ 


४. सदरहू शासन शुद्धीपत्र, संबंधित प्रशासकीय कार्यासनाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या 


अधिनस्त कार्यालयांच्या निदर्ठानास आणण्यात यावी. 


दघ. सदर शासन शुद्धीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०८०६१५४३३३१६०७ असा आहे. हे शुद्धीपत्र 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gholap ?। id tanaji 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


G h 0 la p ou=General Administration Department, 
Ta, 


postalCode=400032, st=Mahi ht 
f8cefb6b05674a35ce5f6a835. 


Pp fa aa od ta n aj | 45918fb84c8358b0c66: ; 6c026a482d44, 


Date: 2018.08.06 15:48:27 +05'30' 


(प्रमोद ता. घोलप) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा परीक्षा), मुंबई /नागपूर. 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. सर्व कोषागार अधिकारी. 

८. कक्ष अधिकारी (विनियम व व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सर्व कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती / कार्यासन-१९अ. 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


